कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
सन २०२०-२१ मध्ये भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे 
उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA-OILSEED) कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-/प्र.क्र.६५/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ:- 

. कृषि केंद्र शासनाचे पत्र .2-94/2020-NFSM(OS ), दि.१४/०५/२०२० 

कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०६/०६/२०२० 

कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.१६/०६/२०२० 

कृष, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग भारत सरकार यांचे पत्र File No. 2-94/2092-NFSM (OS) 

[).२०/०८/२०२० 

५. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क. Extn.2/NFSM(OS) TRFA/AAP20-29/F.no.9/2020/200¢&, 
[().२५/०८/२०२० 

६. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र.२/राअसुअ-11)7/ (गळीत)/प्र.क्र.१/प्र.मा.प्रस्ताव/२०/२००९२, 
दि.२५/०८/२०२० 


-O 


oc “८७० A 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) 
अभियान राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील दि.१४/०५/२०२० च्या पत्रान्वये रु.६४०३.०६ लाख (He हिस्सा 
रु.३८६७०८२ लाख व राज्य हिस्सा रु.२५३५.२२ लाख) एवढया रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला 
आहे. तथापि वित्त विभागाच्या दि.०४ मे. २०२० च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ?5॥॥$ खात्यातवरील शिल्लक 
रक्‍कम व उपलब्ध अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ३३ टक्के च्या मर्यादेत संदर्भ HQ व ३ येथील अनुक्रमे 
दि.०६/०६/२०२० व दि.१६/०६/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA Oilseed) ha शासनाने संदर्भ क्र.४ येथील दि.२०/०८/२०२० पत्रान्वये रु.११६.६७ 
लाखाचा (केंद्र हिस्सा रु.७०.०० व राज्य हिस्सा रु.४६.६७ कृती आराखडा मंजूर केला आहे. त्यानुषंगाने सन 
२०२०-२१ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्याचा 
(TRFA Oilseed) कार्यक्रम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-/प्र.क्र.६५/४ओ 


शासन निर्णयः 


१. सन २१-२०२० करीता कृषी उन्नती योजना -उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA Oilseed) रु.११६.६७ 


लाखाचा (ha हिस्सा रु.७०.०० व राज्य हिस्सा रु.४६.६७ रकमेच्या कार्यक्रमास खाळील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 

i. सदर कार्यक्रम राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राबविण्यात यावा. 

ii. या कार्यक्रमातंर्गत वापरले जाणारे वाण १० वर्षाच्या आतील असावेत. 

. सदर कार्यक्रमाचे घटक/उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक लक्षांकाचे वितरण सोबतच्या 
परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केळे आहे.सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या 
प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र 
व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२०-२१ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 


तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


प्रवर्ग 


केंद्र हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


मागणीक्रमांक SI-3 
२४०१- पीकसंवर्धन 


मागणीक्रमांकडी-३ 
२४०१- पीकसंवर्धन 


(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), 
३३, अर्थसहाय्य 


(००) (१०२) अन्नधान्यपिके (००) (१०२) अन्नधान्यपिके 

(००) (२५) कृषि उन्नती योजना- | (0० (३३) कृषि उन्नती योजना- 
सर्वसाधारण | राष्ट्रीयअन्नसुरक्षाअभियान-अन्नधान्य राष्ट्रीयअन्नसुरक्षाअभियान-अन्नधान्य 

पिके पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ४६१४) | (राज्यहिस्सा ४०%) 

(योजनांतर्गत) (दत्तमत)३३, अर्थसहाय्य । (२४०१ AY) योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 

मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 

(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना । (००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 

अनुसूचित (००) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (00) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
जाती = | अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 


राज्यहिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8११४), 
३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-/प्र.क्र.६५/४ओ 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 

अनुसूचित (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 

ना जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 

(०१) (२१) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (०१) (२२) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (2809 ॥५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) 
३३, अर्थसहाय्य (२४०१ ॥५६६) 33, अर्थसहाय्य 


४. सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 
अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 
१ | आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


५. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सदर रु.११६.६७ लाख रकमेच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात 
यावी. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१००५१७२५२४८५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf340720ea98fd1d95b 
19965, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2020.10.08 16:03:14 +05'30" 


(सुग्रिव धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Whe: 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-/प्र.क्र.६५/४ओ 


४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ 


-O 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-/प्र.क्र.६५/४ओ 


परिशिष्ट - अ 


सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA- Oilseed) कार्यक्रम 


(रु. लाख) 
मंजूर कार्यक्रम 
अ.क्र बाब/घटक परिमाण विर आर्थिक 
केद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा | एकूण 
अ) | समुह गटप्रात्यक्षिके २.५० लाख/गाव 
१) | जवस ९०० १६.२० १०.८० २७.०० 
२) । करडई रु.३०००/हे. १०० | १.८० १.२० ३.०० 
३) | तीळ १०० | १.८० १.२० ३.०० 
४) भुईमुग रु.१००००/हे. | ६०० ३६.०० २४.०० ६०.०० 
एकूण ....(ओ a १७०० | ५५.८० ३७.२० | ९३.०० 
ब) | एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
१) | सूक्ष्म मूलद्रव्ये ३५० १.०५ ०.७० १.७५ 
2) “afer कौटकनाडके (80-। रु.५००/हे. hee a ठा व 
Pesticide) 
एकूण ....(ब) व्य २.३६ १.५७ ३.९३ 
क) | कृषि यंत्रसामुग्री (ट्रक्टरचलित अवजारे) 
i) | सीड ड्रील ष्‌ ०.६० ०.४० | 4.00 | 00 
ii) | रोटाव्हेटर Mel ८ २.१६ १.४४ ३.६० 
एकूण ....(क) a | २.७६ १.८४ ४.६० 
ड) प्रशिक्षण 
9) शोतकरी प्रशिक्षण saa १७ २.४५ १.६३ ४.०८ 
लाख/प्र. 
२) अधिकारी प्रशिक्षण MENS 8 ०.८६ ०.५८ १.४४ 
लाख/प्र. 
एकूण ....(ड) 1 --- | २१ ३.३१ २.२१ ५.५२ 
गतवर्षीचे प्रलंबित दायित्व ab eee a5 
इ) । (सन 2098-20) 
एकूण एकंदर ...(अ--ब--क--ड--इ) | ७०.०० ४६.६७ | ११६.६७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


